महाराष्ट्र शासन 


तात्काळ 
क्र. प्रतिनि-२०१८/सं.क्र.१२२३/प्र.क्र.१३८/का-१४ 
सामान्य प्रशासन विभाग 
मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :-०६.०८.२०१८ 
प्रति, 
सह /उप सचिव, 
सर्व मंत्रालयीन विभाग (आस्थापना), 
मंत्रालय, मुंबई- Yoo ०३२. 


विषय- महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कार्यालयातील सचिव हे पद प्रतिनियुक्तीने 
भरण्याबाबत. 
मंत्रालयीन सह सचिव यांचेकडून इच्छुकता मागणी. 

संदर्भ- सा.प्र.वि., चे जा.क्र.मळोआ १११६/प्र.क्र.१४३/आठ, दि.६.८.२०१८ चे पत्र. 


महोदय/ महोदया, 


संदर्भाधीन पत्रान्वये, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कार्यालयातील रिक्‍त होणारे सचिव हे पद 
प्रतिनियुक्तीने भरण्यासंदर्भात मंत्रालयीन सह सचिव संवर्गातील अधिकाऱ्यांकडून इच्छुकता मागविण्याबाबत 
विनंती केली आहे. (प्रत संलग्न) 


२. त्यानुषंगाने सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांना विनंती करण्यात येते की, सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा 
आयोग या पदावर जाण्यासाठी इच्छुक असलेल्या आपल्या विभागातील सह सचिवांची नावे, त्यांचे मागील पाच 
वर्षांच्या गोपनीय अहवालांच्या प्रमाणित प्रतींसह, वैयक्तिक माहिती (80-88), संपूर्ण सेवा तपशील 
(कालावधी, विभाग, पद), ना-विभागीय चौकशीचे प्रमाणपत्र व विभागाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र इ. माहिती या 
विभागाकडे दि.१०.०८.२०१८ पर्यंत निश्चितपणे प्राप्त होतील stan रितीने पाठविण्यात यावी. तसेच कोणीही 
अधिकारी इच्छुक नसल्यास निरंक असेही या विभागास कळवावे, ही विनंती. 

३. सदर शासन पत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१८०८०६१८४११९६९०७ असा आहे. हे पत्र डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात आले आहे. 


वि दवश्वास, अपाथ्पीटी, Imtiyaz Mushtaque Kazi 
| mti y az णता ment Of Maharashtra, 
9०. 
Mushtaque 
serialNumber=77a529748c5e7c1 ba7a66e81c654 
ba3c492fda5b29e076241db1ba213ddedf4e, 


Ka Zi cn=Imtiyaz Mushtaque Kazi 


Date: 2018.08.06 18:43:09 +05'30' 


(इ.मु.काझी) 
सोबत- वरिलप्रमाणे सह सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग 


tration Department, 
de=400032, st=Maharashtra, 

2.5.4.20=711589caceff9b0bb07e3c6556e724501d 

0c5ea5c63b3146314d5 1ecOe87d0a6, 


प्रत माहितीस्तव- 
१) अ.मु..स.(सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 
२) उप सचिव, कार्या.८, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना त्यांच्या संदर्भिय पत्राच्या 
अनुषंगाने माहितीस्तव सादर. 


प्रत, 


अ.क्र. मुद्दा तपशिल/अभिप्राय 
ea अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांचे संपूर्ण नाव 
२ | जन्मदिनांक 
3 | शौक्षणिक अर्हता 
४ | भ्रमणध्वनी क्रमांक 
५ । मागील ५ वर्षाच्या गोपनीय अहवालाच्या 
छायाप्रती (मूळ गोपनीय अहवाल पाठवू नयेत.) 
६ मत्ताव दायित्वे सादर केळी आहेत का? 
७ | ५०/५५ व्या वर्षी पुनर्विळोकन केले आहे का? 
(लागू असल्यास) 
८ | संबंधित अधिकाऱ्याला यापूर्वी प्रतिनियुक्ती || दिनांकापासून | पद 
दिली असल्यास तपशील (पद व कालावधी) ते a त Piedad 
दिनांकापर्यंत | ठिकाण 
(प्रतिनियुक्‍्तीचा एकूण कालावधी १० वर्षापेक्षा 
जास्त नसावा) 
एकूण कालावधी 
९ | मागील प्रतिनियुक्तीवरून परत आल्याच्या 
दिनांकापासून ५ वर्षे पूर्ण झाळी आहेत का? 
षि संबंधित अधिकाऱ्यांविरूध्द विभागीय चौकडी 
सुरू अथवा प्रस्तावित आहे काय? 
a प्रतिनियुक्तीकरीता निवड झाल्यास विभाग 


कार्यमुक्त करेल किंवा कसे. 


निवड नस्ती, कार्या.१४. 


92 2391-१४ ७|”- 9४ 


£-|) 129१ 
महाराष्ट्र शासन 

क्र: मलोआ १११६/प्र.क्र. १४३ /आठ 
सामान्य प्रशासन विभाग 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- ६ ऑगस्ट, २०१८. 

प्रति, 

अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, 

सर्व मंत्रालयीन विभाग (आस्थापना) 


मंत्रालय, मुंबई- Yoo 032, 


विषय : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या सचिव पदावरील 
नियुक्तीबाबत. 


महोदय, 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या रिक्‍त होणाऱ्या सचिव पदावर रु.३७,४०० - ६,७००० 4 
रु.८,७०० ग्रेड पे या वेतनश्रेणीतील अधिकारी नियुक्तीसाठी पात्र आहेत. तरी आपल्या विभागातील 
तसेच आपल्या अधिपत्याखालील कार्यालयातील सदर वेतनश्रेणीतील व महाराष्ट्र लोकसेवा 
आयोगाच्या सचिव पदावर प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती स्विकारण्यास इच्छुक असणाऱ्या भारतीय 
प्रशासन सेवा, भारतीय वन सेवा, भारतीय पोलिस सेवा व मंत्रालयीन सह सचिव सवंर्गातील 
अधिकाऱ्यांची aid, त्यांच्या मागील ५ वर्षांचे गोपनीय अहबालांच्या प्रमाणित प्रतींसह व 'ना 
विभागीय चौकशी' प्रमाणपत्रासह या विभागाकडे दिनांक 20 ऑगस्ट, २०१८ पर्यंत पाठविण्यात 
arate, ही विनंती. 

आपला, 


en x) GS 


(राजेंद्र बाघ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत १)उप सचिव (कार्यासन-१०), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना भारतीय 
प्रशासकोय सेवेतील अधिकाऱ्यांची इच्छुकता कळविण्याच्या विनंतीसह अग्रेषित. 

२)सह सचिव/उप सचिव (पोल-१), गृह विभाग यांना भारतीय पोलीस सेवेतील इच्छुक 
अधिकाऱ्यांची नावे कळविण्याच्या विनंतीसह अग्रेषित. 

३)सह सचिव/उप सचिव (कार्यासन-फ-७), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना भारतीय 
वन सेवेतील इच्छुक अधिकाऱ्यांची नावे कळविण्याच्या विनंती अग्रेषित. 

टी (कार्यासन-१४), सामान्य प्रशासन विभाग यांना माहिती व योग्यत्या कार्यवाहीसाठी 
अग्रेषित. 


0:तिडकमहाराष्ट्र लोकसेवा आयोग)॥॥९॥॥७९१५७८ (Recovered).docx 


